सह सचिव पदावर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना 
पदोन्नतीचा उपलब्ध दिनांक देणेबाबत. 
सन २०१४-१५ ची नियमित निवडसूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- ससप-१११४/प्र.क्र.१०५/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०१८ 


आदेश 
खाली नमूद केलेल्या सह सचिवांना सह सचिव पदावरील नियमित पदोन्नतीसाठी सन २०१४-१५ च्या 


निवडसूचीतून स्तंभ ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार सह सचिव पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक देण्यात येत आहे. 


अ. नाव प्रवर्ग विभाग सह सचिव पदावरील नियमित 
क्र. पदोन्नतीचा दिनांक 
eae | २ ३ a. "| 4 
Ee श्री.प्र.सं.इंदुलकर खुला म.वव.वि ०१-०९-२०१४ 
२  श्री.ज.ल.पावरा अ.ज. गृह विभाग ०१-०२-२०१५ 
३ | श्री.रा.ग.साळवी खुला गृहनिर्माण विभाग ०१-०४-२०१५ 
४ | श्री.सु.सा.चौधरी अ.ज. स.प.व व.वि. ०१-०४-२०१५ 
प्रतिनि- राज्य माहिती 
आयोग, नाशिक 
५ | श्री.आ.न.वसावे अ.ज. वि.व न्या.वि. ०१-०५-२०१५ 


२. उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वेतन निश्चितीसंबंधीचा विकल्प या आदेशाच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वेतन) नियम १९८१ मधीळ नियम ११ (१) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन केली जाईल. 

३. सदर आदेशा हे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१०४१/२०१७/का.१२, दि.१६.०८.२०१७ व 
वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.४०९/१७/सेवा-३, दि.१९.९.२०१७ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

४. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट पिटीशन क्र.२९८२/२०००, क्र.२९८६/२०००, ४९५८/२००३ व 
क्र.३३७४/२०११ मा.न्यायालयाने दि.०६.०८.२०१८ रोजी निकाली काढल्या असून मा.उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयानुसार दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या पुनर्विलोकीत करावयाच्या 
आहेत. मा.उच्च न्यायालयाने आपल्या दि.०६.०८.२०१८ च्या निर्णयास आठ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. 
सदर सह सचिव पदावरील नियमित पदोन्नतीचे दिनांक मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०८.२०१८ च्या 
आदेशानुसार करावयाच्या कार्यवाहीच्या अधिन राहून तसेच या संदर्भात मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/ मा.उच्च न्यायालय अथवा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने काही sear पारित केले तर त्यास अधिन 
राहून देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप-१११४/प्र.क्र.१०५/का.१४ 


षु : 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२६१६५६०७०८०७ असा आहे. हा saat डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Cc “८७ A) me) 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque K 


harasht General 

Administration 0९ ICode=400032, st=M 
2,5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5ea5Sc63b31463, 
145120९870: 

erialNumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e81c654ba3c492fdaSb29e0 

1 ५ h a q 1 e a Z | 76241db1ba213ddedf4e, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2018.09.26 17:03:34 +05'30 
(इ.मु.काझी) 1) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 

अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

सह / उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

श्री.प्र.सं.इंदुलकर, उप सचिव (से.नि.), सागर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, जुहू वर्सोवा 
लिंक रोड, चार बंगला, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०५३ 

श्री.रा.ग.साळवी, उप सचिव (से.नि.), २८/२१, जाई-जुई, वसंत विहार, पोखर्ण रोड नं.२, 
ठाणे- ४०० ६१०संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 


. कार्यासन अधिकारी, १४, १४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 


निवड नस्ती, सग्रंहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


